आदिवासी विकास विभागाच्या 
अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत बांधील 
बाबीं करीता ७५ टक्के मर्यादेतील 
उर्वरीत निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा- 

१. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८ / अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ व 
दि.१४.१०.२०२१. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
दि.२८.०४.२०२१, दि.१७.०५.२०२१, दि.२.०६.२०२१, दि.१५.०६.२०२१, दि.५.०७.२०२१, 
दि.२७.०७.२०२१, दि.४.०८.२०२१,दि.१.०९.२०२१ व दि.३०.०९.२०२१. 

प्रस्तावना :- 


आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तीय उपाययोजना करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर वेळोवेळी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चांतर्गत समाविष्ट योजनांच्या वेतन बाबीकरीता अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीच्या go टक्के व इतर कार्यालयीन उद्दौष्टांकरीता वित्त विभागाने उपलब्ध केल्यानुसार 
साधारणता: १० ते ५० टक्के मर्यादेतील निधी संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


आता संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांकरीता बाब क्रमांक व २६-जाहिराती व प्रसिध्दी व ३२-अंशदाने या बाबी वगळता सर्व 
उद्दीष्टांसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ९ महिन्याच्या कालावधीसाठी (डिसेंबर 
२०२१ पर्यंत) ७५ टक्के मर्यादेत निधी तरतूदी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यास 
अनुसरून अनिवार्य खर्चाच्या योजनांकरीता सदर ७५% मर्यादेत यापुर्वी वितरीत तरतुदी विचारात 
घेऊन उर्वरीत निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-१, टी-२, टी-३, टी-४ 
व टी-८ या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातीळ रकाना क्रमांक-२ मधीळ योजनांसाठी अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीच्या मर्यादेत उपलब्ध तरतूदीमधून रकाना क्रमांक-६ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी 
यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


संबंधितांमार्फत राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


चि 


येत 


8. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधिन वित्त विभागाच्या दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात 


आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२११०१३११४६५३१५२४ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ravi n d ra Digitally signed by Ravind is a sb: i Aute 
Digambarro कया on ग 
97737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f41 0: 
A 1 t e efi Dat हे वी 1 Noe 1 Henke +05'30' 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 


. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 


१ 

२ 

३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ,नाशिक 


६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 


८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 


१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि. २५ ऑक्टोबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब क्रमांक २०२१-२२ यापुर्वी सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र. साठीची वितरीत अन्वये वितरीत | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
fea] २ ३ a ee षु & If — er > = 
मागणी क्र.टी-१ 
२०४९-व्याज व प्रदाने 
q | (००) (09) ४५-व्याज ४९९५५५ | २४९७७७.५० | १२४८८८.७५ | आयुक्‍त, 
आश्रमशाळा/ पोस्ट आदिवासी 
बेसिक आश्रमशाळा विकास, 
शिक्षक व शिक्षकेतर नाशिक 
कर्मचारी भविष्य निर्वाह 
निधी (२०४९ २०४१) 
२ | (००) (02) नवीन ४५-व्याज ६७४५ ३३७२.५० १६८६.२५ 
परिभाषित अंशदायी 
निवृत्तीवेतन 
योजनेवरील व्याज 
(२०४९ २२९१) 
एकूण मागणी क्र.टी- ५०६३०० २५३१५० १२६५७५ 
०१ 
मागणी क्र.टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 
3 | (०५ (०१- जनजाती । ०१-वेतन ४६२११ | २७७२६.६०० 939.84 | आयुक्त, 
संशोधन व प्रशिक्षण ०३-अतिकालीक २२ 4.400 ११.०० | आदिवासी 
संस्था, पुणे (२२२५ भत्ता संशोधन व 
१३०१) ०६ -दुरध्वनी, वीज ३३० १३२.००० ११५.५० प्रशिक्षण 
व पाणी शुल्क संस्था, पुणे 
११-देझांतर्गत ३९९ ९९.७५० 988.40 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन ५६४ २२५.६०० १९७.४० 
खर्च 
१६-प्रकाशने १० ०.००० ७.५० 
२८-व्यावसायिक 4o 4.000 32.40 
व विशेष 
सेवांकरिता प्रदाने 
३४-शिष्यवृत्त्या/ १०० २५.००० ५०.०० 
विद्यावेतन 
४७६८६.०० |  २८२१९.४५ ७५४५.०५ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि. २५ ऑक्टोबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब क्रमांक २०२१-२२ यापुर्वी सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र साठीची वितरीत अन्वये वितरीत | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
| १_| २ ३ ee = 4 & — a 
४ | (00) (0१)-जनजाती | ०१-वेतन ६८१३९ | ४०८८३.४०० १०२२०.८५। आयुक्‍त, 
विकास आयुक्तालय । ०३-अतिकालीक २४३ ६०.७५० 929.40 | आदिवासी 
(२२२५ १०२५) भत्ता विकास, 
०६-दुरध्वनी, वीज १००० ४००.००० ३५०.०० नाशिक 
व पाणी शुल्क 
११-देशांतर्गत ७७० १९२.५०० ३८५.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन २३८७ ९५४.८०० ८३५.४५ 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व २४४ ९७.६०० ८५.४० 
कर 
२७-लहान १२७६ ०.००० ९५७.०० 
बांधकामे 
२८-व्यावसायिक १५०० १५०.००० ९७५.०० 
व विशेष सेवा 
७५५५९.०० ४२७३९.०५ १३९३०.२० 
५ | (००) (०२- प्रादेशिक । ०१-वेतन १०८२३४ | ६४९४०.४०० १६२३५.१० | आयुक्त, 
कार्यालये -जनजाती । ०३-अतिकालीक १७३ ४३.२५० ८६.५० | आदिवासी 
विकास आयुक्तालय । भत्ता विकास, 
(२२२५ १०३४) ०६-दुरध्वनी, वीज १६९० ६७६.००० ५९१.५० नाशिक 
व पाणी शुल्क 
११-देशांतर्गत १४९० ३७२.५०० ७४५.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन ७५०० ३०००.००० २६२५.०० 
खर्च 
१४-भाडे, पट्टी व १४७२ ५८८.८०० ५१५.२० 
कर 
१२०५५९.०० ६९६२०.९५ २०७९८.३० 
६ | (००) (०३) प्रकल्प ०१-वेतन ४७७६५७ | २८६५९४.२०० ७१६४८.५५ | आयुक्‍त, 
अधिकारी ०३-अतिकालीक ११०९ २७७.२५० ५५४.५० आदिवासी 
(२२२५१०४३) — विकास, 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि. २५ ऑक्टोबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब क्रमांक २०२१-२२ यापुर्वी सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र. साठीची वितरीत अन्वये वितरीत | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
| १_| २ ३ ir ed षु ६ [gs] 
०६-दुरध्वनी, वीज ५०६० २०२४.००० १७७१.०० | नाशिक 
व पाणी शुल्क 
११-देशांतर्गत ८४६० २११५.००० ४२३०.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन २३८२३ ९५२९.२०० ८३३८.०५ 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व ४८१६ १९२६.४०० १६८५.६० 
कर 
५२०९२५.०० ३०२४६६.०५ ८८२२७.७० 
७ | (००) (०४ एकात्मिकृत | ०१-वेतन ८०४३ ४८२५.८०० १२०६.४५ | आयुक्त, 
क्षेत्र विकास कार्यक्रम | ०३-अतिकालीक ९ २.२५० ४.५० | आदिवासी 
(२२२५१०५२) भत्ता संशोधन व 
०६-दुरध्वनी, वीज १२१ ४८.४०० ४२.३५ | प्रशिक्षण 
व पाणी शुल्क संस्था, पुणे 
११-देझांतर्गत १२१ ३०.२५० ६०.५० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन १५७ ६२.८०० ५४.९५ 
खर्च 
८४५१ ४९६९.५ १३६८.७५ 
एकूण मागणी क्र.टी- ७७३१८०.०० | ४४८०१५.००। १३१८७०.०० 
०२ 
मागणी क्र.टी-३ 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
८ | (००) (०१)- भविष्य ५०-इतर खर्च ४६८० १११२.९० २२२३.०० | आयुक्त, 
निर्वाह निधीच्या आदिवासी 
वर्गणीदारांसाठी ठेव विकास, 
संलग्न विमा योजना नाशिक 
(२२३५ १६१२) ५७.१० ११७.०० | उपसचिव, 
आदिवासी 
विकास 
विभाग 
मंत्रालय, 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि. २५ ऑक्टोबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब क्रमांक २०२१-२२ यापुर्वी सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र साठीची वितरीत अन्वये वितरीत | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
| १_| २ 3 [= eee ==] षु & ae 4 
मुंबइ 
एकूण मागणी क्र.टी-३ ४६८० ११७० २३४०.०० 
मागणी क्र.टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन सामाजिक सेवा 
९ | (०० (09) आदिवासी । ०१-वेतन १३७५०० | ८२५००.००० २०६२५.००० | उपसचिव, 
विकास विभाग (२२५१ | ०३-अतिकालीक ७९ १९.७५० ३९.५०० । आदिवासी 
०२११) भत्ता विकास 
०६ -दुरध्वनी ,वीज २०० ८०.००० (go 000 विभाग 
व पाणी शुल्क मंत्रालय, 
१०-कंत्राटी सेवा १८०० ९००.००० ४५०.००० मुंबई. 
११-देशांतर्गत १०० २५.००० ५०.००० 
प्रवास खर्च 
१२-परदेडशा प्रवास १ ०.००० ०.७५० 
खर्च 
१३-कार्यालयीन २२०० ८८०.००० ७७०.००० 
खर्च 
१४१८८० ८४४०४.७५ २२००५.२५ 
१० | (००) ०९०- १७-संगणक खर्च ५६२ १४०.५०० २८१.००० | उपसचिव, 
सेक्रेटरीएट- संगणक आदिवासी 
खर्च (२२५१ ०५७२) विकास 
विभाग 
मंत्रालय, 
मुंबई. 
एकूण मागणी क्र.टी-४ १४२४४२ | ८४५४५.२५ २२२८६.२५ 
मागणी क्र.टी-८ 
७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज 
११ | (००) (0१) घरबांधणी । प५-कर्जव १३५००० २७०००.०० ५४०००.०० | आयुक्‍त, 
अग्निमे (9६१० ०९९१) । आगाऊ रकमा आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि. २५ ऑक्टोबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब क्रमांक २०२१-२२ यापुर्वी सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र. साठीची वितरीत अन्वये वितरीत | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
a २ 3 | ok षु & | 6 | 
40.00 १३५००.०० | उपसचिव, 
आदिवासी 
विकास 
विभाग 
मंत्रालय, 
मुंबई. 
१३५००० ३३७५०.००० ६७५००.००० 
१२ | (00) (09) मोटार वाहने | ५५-कर्ज व २३०० ५४३.९५ 9024.20 | आयुक्त, 
खरेदी अग्निम (9६१० । आगाऊ रकमा आदिवासी 
१००२) विकास, 
नाशिक 
३१.०५ १२४.२० | उपसचिव, 
आदिवासी 
विकास 
विभाग 
मंत्रालय, 
मुंबई. 
2300 ५७५.००० ११५०.००० 
१३ | (०० (०१संगणक ५५-कर्जंव ८१० १८८.२६ ३४८.०४ | आयुक्त, 
खरेदी अग्निमे (9६१० । आगाऊ रकमा आदिवासी 
१०२९) विकास, 
नाशिक 
१४.२४ ५६.९६ | उपसचिव, 
आदिवासी 
विकास 
विभाग 
मंत्रालय, 
मुंबई. 
८१० २०२.५० ४०५.०० 
एकूण मागणी क्र.टी-८ १३८११० | ३४५२७.५० ६९०५५.०० 
एकूण अनिवार्य १५६४७१२.०० । ८२१४०७.७५ | ३५२१२६.२५ 
Ravindra ne plagued 
Digambarro No 
Aute णा” पृ्ठपैको७ 


